अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१२१९/प्र.क्र.३१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ जुले, २०१९ 


SIR आदेठा 


संदर्भ : १) या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक १२/०६/२०१९ चे sear 
२) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दि.०९/०८/२०१६ 
३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, दि.२३/१२/२०१६ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलमांनुसार संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील आदेशान्वये मंत्रालयीन 
विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यात आल्या आहेत. 


२. सदरहू आदेशातील काही अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांनी अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही, तसेच 
काही विभागांनी अधिकाऱ्यांच्या बदलीस मुदतवाढ/स्थगिती/रद्द करण्याची विनंती या विभागास केली असून 
ती अमान्य करण्यात येत आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ येथील शासन परिपत्रक/ शासन निर्णयातील 
तरतूदीस अनुसरुन पुढील तक्त्यामध्ये नमूद अवर सचिवांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ३ येथील 
विभागातून रकाना क्रमांक ४ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक २२/०७/२०१९ (म.नं.) रोजी 
पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अवर सचिवाचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
zs 2 3 Lo eee | 
he श्री.सं.वि.गावडे महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
2 श्री.प्रि.कां.कांबळे ग्राम विकास विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
3 | श्री.आ.अ.माळी महसूल व वन विभाग विजाभज, इमाव, विमाप्र कल्याण 
विभाग 
४ | श्री.राऱ्या.कौरते सार्वजनिक आरोग्य विभाग उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
५ | श्री.र.म.जाधव सार्वजनिक आरोग्य विभाग मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 


शासन आदेशा क्रमांकः असब-१२१९/प्र.क्र.३१/का.१४ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२२१७३६१४२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Gajanan rin pn aa 
Bhimrao Gurav istics 
(71. fH. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अवर सचिव ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२?) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, सुरजी 


वल्लभदास रोड, मुंबई-४०००१. 
प आंहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवड नस्ती- साप्रवि१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


